आदिम जमाती विकास कार्यक्रमांतर्गत 
Creation of PVTG Cell for Targeted 
Intervention या योजनेच्या मार्गदर्शक 
सुचनांना मंजुरी देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.०३/का.१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: ०२/०३/२०२१ 
वाचा- 
१. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.९०. F.No. ११०१५/०१/२०१९ grants 
दिनांक ११.०३.२०१९ 
२. आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांक केंद्रीय २०१९/ प्र. क्र. ६३/ का१९ 

दि. २९ जुन २०१९, दि. २३ जुलै २०१९, दि.२० नोव्हेंबर २०१९ 
प्रस्तावना - 

केंद्र शासनाकडून दरवर्षी विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत अनुदान, भारतीय संविधानाच्या 
अनुच्छेद २७५(१ अंतर्गत व अदिम जमाती विकास कार्यक्रम या योजनाअंतर्गत राज्य शासनास 
अनुदान प्रदान होत असते. या योजनअंतर्गत प्राप्त होणा-या अनुदानासाठीचे प्रस्ताव मा.मुख्य 
सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने केंद्र शासनास सादर करणेत येतात. 
आदिम जमातींसाठी सुरु करण्यात आलेले कार्यक्रम, योजनांची नियोजनाप्रमाणे अंमलबजावणी होत 
आहे याची खात्री करणे, नियमित आढावा घेणे, त्याचे मुल्यमापन व संनियंत्रण करणेसाठी प्रशिक्षित 
मनुष्यबळयुक्त स्वतंत्र कक्ष उभारणे या हेतुने Creation of PVTG Cell for Targeted Intervention 
ही योजना केंद्र शासनाकडे प्रस्तावित करणेत आली होती. 
२. आदिम जमाती ह्या मुखत्वे भौगोलिक दृष्ट्या पोहचण्यास अवघड आणि अति-दुर्गम भागात 
स्थित आहेत. या समूहापर्यंत सर्वागीण विकासाचे लाभ पोहचवण्यासाठी, या समूहातील युवक 
युवतींसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या हेतुने आदिवासी विकास विभागामार्फ़त 
अनेक योजना राबविण्यात येतात. आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिम जमातींसाठी सुरु 
करण्यात आलेले कार्यक्रम, योजनांचा नियमित आढावा घेणे, योजना आणि कार्यक्रम यांची नियोजन 
केल्याप्रमाणे अंमलबजावणी होत असल्याची खात्री करणे, अंमळबजावणीमध्ये आलेल्या अडथळ्यांचे 
निराकरण करणे, त्यांचे सनियंत्रण व मूल्यमापन करणे, नवीन योजनांबाबत संशोधन करणे ही व 
यासारखी अन्य कार्य पार पाडण्यासाठी योजनेच्या माध्यमातुन प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करुन 
देणे ह्या मुख्य उद्देशाने Creation of PVTG Cell for Targeted Intervention प्रस्तावित करणेत 
आलेल्या योजनेला दि१२.०२.२०१९ रोजी आयोजित केलेल्या केंद्र शासनाच्या Project Appraisal 
Committee (PAC) बैठकीमध्ये मान्यता देऊन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु. १००.०० लक्ष 
इतका निधी मंजुर करुन राज्यशासनास वितरीत केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.०३/का.१९ 


३. केद्र शासनाकडुन प्राप्त निधी संदर्भ २ येथील शासननिर्णयान्वये आयुक्‍त आदिवासी विकास 


नाशिक यांना वितरीत करण्यात आला असुन आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांनी हा निधी आहरीत 
केला आहे. आता Creation of PVTG Cell for Targeted Intervention ही रु. १००.०० लक्ष किंमतीची 
योजना राबविण्यासाठी मार्गदर्शक सुचनांना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय- 


आदिम जमातींसाठी सुरु करण्यात आलेले कार्यक्रम, योजनांची नियोजनाप्रमाणे 
अंमलबजावणी होत आहे याची खात्री करणे, नियमित आढावा घेणे, त्याचे मुल्यमापन व संनियंत्रण 
करणे, नवीन योजनांसाठी संशोधन करणे यसाठी प्रशिक्षित way स्वतंत्र कक्ष उभारणे 
याकरीता आदिम जमाती विकास योजनेंतर्गत मंजूर “Creation of PVTG Cell for Targeted 
Intervention” या रु १००.०० लक्ष इतक्या किंमतीची योजना राबविण्याच्या मार्गदर्शक सुचनांना 
सोबतच्या परिशिष्ट १ नुसार मंजुरी प्रदान करणेत येत आहे. 


२. सदर मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत तरतूदींच्या मर्यादेत योजना राबविण्याबाबत 
अंमलबजावणी यंत्रणेमार्फत त्वरीत कार्यवाही करण्यात यावी व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक 
व भौतिक अहवालासह शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 
ay हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०२१२०८३८५२२४ असा आहे. हा BTS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Satish Vithalrao Kove 
Government of Mah 


. . 
DN: c=IN, ०२ arashtra, ou=Tribal 
Development Dep: stalCode=400032, st=Maharé 


artment, postalCo 
2.5.4.20=e13b027a7b5509701 50cf7dc69d276db3b 1 a6ebe. 


Ofb5e8ff55b1676c8a, 


ashtra, 
37161 


serialNumber=ce18732734ba0742d7712775e8f0ad400558e8748 
OV e 375399762fd447c3e9ac1eb, cn=Satish Vithalrao Kove 


Date: 2021.03.02 12:16:24 +05'30' 


(achat वि. कोवे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. सचिव, आदिवासी विकास, मंत्रालय,मुंबई 

४. AYA, sea विकास, महाराष्ट्र राज्य,नाशिक. 

५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. सर्व सहसचिव/उपसचिव ,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
७. सर्व अपर आयुक्‍त ,आदिवासी विकास,नाशिक 

८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास 

९. संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१०. निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.०३/का.१९ 


परिशिष्ट १ 
आदिम जमाती विकास कार्यक्रम योजनेंतर्गत मंजूर योजना 


योजनेचे नांव Creation of PVTG Cell for Targeted Intervention 
हेतू/उद्देश&  । आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिम जमातींसाठी सुरु करण्यात आलेले 
कार्यक्रम, योजनांची नियोजनाप्रमाणे अंमलबजावणी होत आहे याची खात्री करणे, 
त्याचा नियमित आढावा घेणे, त्याचे मुल्यमापन व संनियंत्रण करणे, नवीन 
योजनांसाठी संशोधन यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळयुक्‍्त स्वतंत्र कक्ष उभारणे. 
मंजुर निधी आदिम जमाती विकास कार्यक्रम योजनेतर्गत सन२०१९-२० करीता मंजूर रु.१००.०० 
लक्ष 
कालावधी २ वर्षे 
अंमलबजावणी । आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
अधिकारी 
नियंत्रक आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
अधिकारी 
खर्चाचे सविस्तर Se 
अंदाजपत्रक क्र ws एकूण प्रतिवर्षी एकूण 
अंदाजपत्रक अ.क्र बाब संख्या एकूण खर्च 
खर्च रुपये 
रुपये 
द्य प्रकल्प समन्वयक (प्रकल्प कार्यालय | १८ | २,७०,००० |  २३२,४०,००० 
स्तरावर) (रु. १५,०००/- प्रत्येकी) 
3 | प्रकल्प संचालक षि ४०,००० ४,८०,००० 
(आ.सं.प्र.सं.स्तरावर) 
४ प्रकल्प सहाय्यक fal 30,000 340,000 
(आ.सं.प्र.सं.स्तरावर) 
५ | प्रशासकोय़ अधिकारी वि २०,००० २,४०,००० 
(आ.सं.प्र.सं.स्तरावर) 
६ | प्रशासकोय व अन्य बाबींसाठी १८ ५,३०,००० 
खर्च (सांस्कृतिक संवर्धन, कार्यक्रम, 
मेळावे, सभा, माहिती प्रसारण, 
जनजागृती इ. प्रकल्प कार्यालये - 
प्रत्येकी रु. ५०,००० 
७ | प्रशासकीय व अन्य बाबींसाठी खर्च १,५०,००० 
(आ.सं.प्र.सं.स्तरावर) 
प्रति वर्षी एकूण खर्च ५०,००,०००/- 
२ वर्षांसाठी एकूण खर्च १,००,००,००० 
निधी वितरण । निधी वितरणाची कार्यपद्धती ठरविण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व 
कार्यपद्धती प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांची असेल. त्यानुसार आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण 


संस्था, पुणे हे निधी वितरणाची कार्यपद्धती ठरवतील. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.०३/का.१९ 


९ | राबविण्याची योजनेच्या अंमळबजावणीकरीता विविध पातळ्यावरील आदिम जमाती कक्षाची रचना 
कार्यपध्दती खालीप्रमाणे असेल- 


कार्यालयाचे कक्षाची रचना कार्य 
नाव 
आदिवासी १.सहसंचालक, « आदिम जमाती विकास कार्यक्रमांतर्गत 
संशोधन आणि । आसंप्रसं, पुणे. सर्व चालु तसेच मंजुर योजनांच्या 
प्रशिक्षण संस्था, | २.किमान २ अधिकारी । अनुषंगाने नियोजन, आर्थिक तरतूद, 
पुणे / कर्मचारी प्रशासकीय बाबींवरील मार्गदर्शन 
३.प्रकल्प संचाळक करणे. 


2.प्रकल्प राहास्थक « नवीन योजना/ कार्यक्रम आखताना 
सहभागी पद्धतीने आदिम जमातीं 
समूहाचे विकास विषयक प्रश्न आणि 
गरजा समजून त्यानुरुप योजनांची 
निर्मिती करणे. 

« विषय तकज्ञांव्दारे सखोल संशोधनावर 
आधारित धोरण निर्मिती करणे. तसेच, 
या समूहांच्या प्रश्नावर उपाययोजना 
सुचवणे. 

७ आदिम जमातींच्या संदर्भातील 
माहितीचे संकळन करणे, विविध 
संशोधनाचे प्रकल्प हाती घेणे. 

७ आदिम जमातींमधीळ विद्यार्थी, 
कळाकार, सामाजिक कार्यकर्ते, 
वैयक्तिक आणि सामुहिक वनहक्क 
लाभार्थी, गाव/पाड्यावरील मुलभूत 
सुविधा, इ. चा Database तयार 
करणे. 

« आदिम जमाती समूहांच्या पारंपारिक 
ज्ञान, इतिहास, भाषा, सामाजिक 
वैशिष्टये, राजकीय रचना आणि अन्य 
सांस्कृतिक ty यांचे मानवझास्त्रीय 
संशोधन आणि हृकश्राव्य माध्यमे 
वापरून संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न 
करणे. 

«७ आदिम जमातींचे राजकीय 
प्रतिनिधित्व सध्या खुपच कमी आहे. हे 
लक्षात घेऊन, या समूहांमधील युवक- 
युवतींना प्रशिक्षण देउन, सामाजिक 
भांडवल आणि नेतृत्व उभे राहील 
अशी योजना करणे. 

« सदर समूहातील युवक युवतींसाठी 


५.प्रशासकीय़ 
अधिकारी 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.०३/का.१९ 


कौठल्य विकासाच्या योजनांची 
अंमलबजावणी करून त्यांना 
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून 
देणे. 

« अपर आयुक्त/ प्रकल्प कार्यालय 
स्तरावरील आदिम जमाती कक्षावर 


नियंत्रण ठेवणे. 
«कक्षाच्या कामकाजाचे संपूर्ण 

संनियंत्रण करणे. 
अपर आयुक्त | १ अपर *अपर अयुक्त, कार्यालय स्तरावर 
कार्यालय आयुक्‍त कार्यरत दोन अधिकारी/ कर्मचारी 
२. किमान २ | यांची "५७ सेल साठी पूर्णवेळ 

अधिकारी /। नियुक्‍ती करतील. 
कर्मचारी. eat तीन महिन्याने आपल्या 


कार्यक्षेत्रातील आदिम जमाती विकास 
कार्यक्रमांतर्गत योजनांचा/ प्रकल्पाचा 
अहवाल घेणे. 
« आवश्‍यक त्या शिफारशी सह (निधीचे 
हफ्ते वितरीत करणेबाबत, प्रकल्प 
योजनेमध्ये सुधारणा करणेबाबत इ.) 


अहवाल सादर करतील. 
प्रकल्प १. प्रकल्प « योजनाचे नियोजन, निधी वितरण, 
कार्यालय अधिकारी, अंमलबजावणी, व्यवस्थापन करणे. 
२. सहाय्यक प्रकल्प । * संबंधित प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये 
अधिकारी विशेष असुरक्षित आदिवासी 
३. (विकास) समूहासाठी राबवण्यात येणाऱ्या सर्व 
४. प्रकल्प योजना, कार्यक्र, इ. ची 
समन्वयक अंमलबजावणी होत आहे याची खात्री 
करणे. 


« मासिक बैठक घेऊन, ग्रामसाथी आणि 
प्रकल्प समन्वयक यांच्या कामांचा 
आढावा घेणे. 

eat तीन महिन्यांनी प्रकल्प 
कार्यक्षेत्रातील प्रकल्पाचा अहवाल 
संबंधित अपर आयुक्‍त कार्यालयाला 
सादर करणे. 

« प्रत्येक प्रकल्प समन्वयक त्यांच्या 
कार्यक्षेत्रात येणा-या ग्रामसाथींच्या 
कामांवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवतील. सदर 
प्रकल्प समन्वयक हे त्या त्या 
समूहातील विविध योजनांच्या 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.०३/का.१९ 


अंमलबजावणीसाठी जबाबदार 
असतील. ते गाव पातळीवर नेमून 
दिलेल्या ग्रामसाथींशही समन्वय 
साधतील. 

« संबंधीत प्रकल्प अधिकारी ह्यांना 
कक्षांतर्गत झालेल्या कामाचा दरमहा 
अहवाल सादर करतील. 

« सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (विकास) 
यांना नियोजन, संशोधन, माहिती 
संकलन, मुल्यांकन, इ. साठी सहाय्य 
करणे. 

गाव/पाडा/वाडा | ग्रामसाथी «नेमून दिलेल्या गाव/पाडा/वाडा 
पातळीवर विकासाच्या योजना, 
कार्यक्रम, इ. ची अंमलबजावणी, 
नियोजन आणि व्यवस्थापन करणे. 

« ग्रामसभा आयोजित करणे, विविध 
योजनांची माहिती पुरवणे, माहिती 
संकलन, लाभार्थी निवड, इ. मध्ये 
सहाय्य करणे. 

«आदिम जमाती समूहांच्या अडचणी 
सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणे. 


« ज्या प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात आदिम जमातींची लक्षणीय लोकसंख्या 
आढळून येते अशाच ठिकाणी समूहातील युवक आणि युवती ग्रामसाथी म्हणून 
गावपातळीवर काम पाहतील व त्यांना संबधित प्रकल्प कार्यालयांशी जोडून 
देण्यात येईल. 

« महाराष्ट्रातील आदिम जमाती (माडिया, कोलाम, कातकरी) समूहाच्या 
समावेशक विकासासाठी ६० ग्रामसाथींची नियुक्‍ती व प्रशिक्षण prise या 
योजनेंतर्गत go ग्रामसाथींची नियुक्‍ती करण्यात आळेली असून हेच ग्रामसाथी 
आदिम जमाती कक्षाचे गावपातळीवर काम पाहतील. 

« प्रकल्प संचालक, प्रकल्प सहाय्यक, प्रशासकीय़ अधिकारी, प्रकल्प समन्वयक 
तसेच इतर मनुष्यबळाची निवड बाह्यस्रोताद्वारे करणेत येईल. सदर 
मनुष्यबळाच्या जबाबदा-या/ कर्तव्य, इत्यादी बाबी आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन 
व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्यामार्फत ठरविण्यात यावीत. 

« प्रकल्प कार्यालय, डहाणू, जव्हार, शहापूर, पेण,नाशिक,घोडेगाव, किनवट, 
पांढरकवडा, पुसद, धारणी, नागपूर, देवरी, भंडारा, चंद्रपूर, चिमूर, गडचिरोली, 
अहेरी व भामरागड येथे प्रकल्प कार्यालय प्रकल्प समन्वयकांची नेमणूक 
करतील. समन्वयक गाव पातळीवर नेमून दिलेल्या ग्रामसाथींश्ी समन्वय साधून 
त्यांना योग्य ते सहाय्य करतील. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.०३/का.१९ 


| «निवडलेल्या तालुके/गावांमध्ये योजनेत समाविष्ट असलेले सर्व उपक्रम 
व्यवस्थित तसेच विहित कालमर्यादेत राबविळे जावेत याकरीता प्रकल्प 
कार्यालय पूर्णत: जबाबदार राहील. 

७ प्रकल्पाला मान्यता मिळालेल्या निधीच्या अधिन राहून उपक्रमावर खर्च केला 
जाईल व त्याप्रमाणे खर्च साध्य अहवाळ व काम पुर्णत्व प्रमाणपत्र प्रकल्प 
कार्यालयामार्फत आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना सादर केले 
जाईल. 

«७ प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना व योजना पूर्ण झाल्यावर छायाचित्रे व 
फलनिष्पत्ती अहवाल यासह परिपूर्ण अहवाल प्रकल्प कार्यालयाने आदिवासी 
विकास विभागास व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना सादर 
करावा. 

७ प्रकल्प कार्यालय योजनेचा मासिक, त्रैमासिक, सहामाही व वार्षिक अहवाल 
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना सादर करेल. 

| १ | मुल्यमापन व | योजनेच्या मुल्यमापन व संनियंत्रणासाठी खालीलप्रमाणे समिती स्थापण करणेत 
संनियंत्रण यावी- 

१ आयुक्‍्त,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे अध्यक्ष 

२ उपसचिव, मंत्रालय मुंबई. सदस्य 

3 उपसंचालक, आ.सं.प्र.सं,पुणे सदस्य 

७४ प्रकल्प अधिकारी(कोणतेही-२) सदस्य 

५ डॉ. मुटाटकर, प्राध्यापक (नि), मानवशास्त्र विभाग, पुणे विद्यापीठ सदस्य 

६ डॉ. नीरज हातेकर, प्राध्यापक, मुंबई विद्यापीठ सदस्य 

७ श्री. मिलिंद बोकील, मानवशास्त्रज्ञ सदस्य 
श्री. अजय डोळ्के, समाजिक कार्यकर्ते, सृजन संस्था, यवतमाळ सदस्य 

९ डॉ. सतीश गोगुलवार, आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी, गडचिरोली सदस्य 

qo श्रीम. उल्का महाजन, सामाजिक कार्यकर्त्या, सर्वहार जज आंदोलन, सदस्य 

११ गिरीजा गोडबोले, प्राध्यापक, IIT मुंबई सदस्य 

१२ सहसंचालक,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे सदस्य सचिव 

« योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाल्यापासुन उपरोक्त समितीची बैठक दर ६ 
महिन्यांनी आयोजित करावी व सदर बैठकीमध्ये योजनेच्या प्रगतीचा आढावा 
घेण्यात यावा तसेच योजना अंमळबजावणीमध्ये काही अडचणी असतील तर 
त्याबाबत आव्यक ती कार्यवाही करावी. तसेच आदिम जमातींच्या विकासासाठी 
स्थानसापेक्ष अडचणी विचारात घेऊन योजना तयार करणे. 

१२ | फलनिष्पत्ती « आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिम जमातींसाठी सुरु करण्यात आलेले 


कार्यक्रम, योजनांचा नियोजनाप्रमाणे अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नियमित 
आढावा घेतला जाईल, येणा-या अडचणींवर उपाय सुचविले जातील,नवीन 
योजनांसाठी संशोधन केळे जाईल. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


